सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ रे, राजपत्र क्र . ५२] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर | जानेवारी २८ -३ , २०१७ / २०१८ : पौष ७-१३, शके १९३९ [ पृष्ठे२२ , किंमत : 0.00 रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक- अ, चार- अ , चार-ब व २५७३ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित २५७३ 
असलेले नियम व आदेश . 

२५७४ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . २५९४ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठ 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ° 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत । 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा 
नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व 
अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ । 

दिनांक :- २९ नोव्हेंबर , २०१७ . 
क्र . जीपीए- १४१५/ प्र.क्र . ४१/ का .१४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहीता , १९०८ 
च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ ( १ ) व 
महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 
१९८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार मा .उच्च न्यायालय , खंडपीठ 


औरंगाबाद येथे खालील अधिवक्त्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक २५ / ५/ २०१५ अन्वये ६ महिने 
कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती . सदर नियुक्ती 
दि .२४/ ११ / २०१७ रोजी संपुष्टात आली आहे . 

सदर नियुक्तीस या आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील एक वर्षाचा 
कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या 
स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 


अ . क्र . 


| १ 


अधिवक्त्याचे नांव 

पद 
अॅड . अर्चना व्ही . गोंधळेकर | अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . संतोष बी . पुलकुंडवार सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . सुभाष तांबे 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 


२ . सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 
३ . वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखुन ठेवीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 

( संजीव केळुसकर ) , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


औ . भाग - १ - ५२ 


२५७३ 


२५७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


बुधवार , डिसेंबर/ जानेवारी २८ -३ , २०१७/ २०१८ : पौष ७-१३ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. श्रीमती . सो . अ .कानशिडे, दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, तुळजापूर 
ह्यांचे पत्र जा .क्र . ४०८८ / १७, दिनांक ०९ ऑक्टोंबर , २०१७ अन्वये प्राप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई-मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 
क्र . काव्यावि/( प्रशा )/ ८४३२/ २०१७.- श्रीमती. सो . अ. कानशिडे, दिवाणी 
न्यायाधीश , क. स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, तुळजापूर ह्यांची दिनांक 
९ ऑक्टोंबर , २०१७ ते दिनांक ११ ऑक्टोंबर , २०१७ या ( ०३ ) तीन 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ , 
मधील नियम- ५० नुसार , मंजुर करण्यात येवुन , दिनांक ९ ऑक्टोंबर , 
२०१७ रोजी सकाळ पासून ते दिनांक १२ ऑक्टोंबर , २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यांनतर श्रीमती. सो . अ . कानशिडे, ह्या दिवाणी 
न्यायाधीश, क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, तुळजापूर म्हणून काम 
पहातील . 
__ जर श्रीमती . सो अ . कानशिडे, ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, तुळजापूर 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 
श्रीमती . सो. अ.कानशिडे, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र .वर्ग , तुळजापूर ह्यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . रा. न. गायकवाड , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, तुळाजापूर ह्यांच्याकडे ठेवण्यात 
येतो. 
उस्मानाबाद १० ऑक्टोंबर , २०१७ 

आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


न्यायाधीश- २, उस्मानाबाद यांची दिनांक २३ ऑक्टोंबर , २०१७ ते दिनांक 
२७ ऑक्टोंबर, २०१७ या ( ०५ ) पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१, मधील नियम - ५० नुसार , (रजेपुढील 
दिनांक २८ व २९ ऑक्टोंबर, २०१७ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यात येवून , दिनांक २२ ऑक्टोंबर , २०१७ रोजी कार्यलयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक ३० ऑक्टोंबर , २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यांनतर श्री . प्र. ज. पाटील, हे जिल्हा न्यायाधीश - २ , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्री .प्र . ज . पाटील , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश-२, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री .प्र . ज.पाटील , जिल्हा न्यायाधीश - २, उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री . रा.न. रोकडे, जिल्हा न्यायाधीश -३ , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात 
येतो . 
उस्मानाबाद १३ ऑक्टोंबर , २०१७ 

आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ . श्रीमती.रे. ज . राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , उस्मानाबाद 
ह्यांचे दिनांक १० ऑक्टोंबर , २०१७ रोजी सादर केलेला विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 
क्र . काव्यावि /( प्रशा)/ ८४८५/ २०१७ .- श्रीमती.रे . ज . राय , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- १, उस्मानाबाद ह्यांची दिनांक २३ ऑक्टोंबर , २०१७ ते दिनांक 
२७ ऑक्टोंबर , २०१७ या ( ०५ ) पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम- ५० नुसार , (रजेमागील 
दिनांक १४ ऑक्टोंबर , २०१७ ते दिनांक २२ ऑक्टोंबर , २०१७ आणि 
रजेपुढील दिनांक २८ व २९ ऑक्टोंबर , २०१७ या अकरा दिवसांच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून , दिनांक १३ ऑक्टोंबर , २०१७ 
रोजी कार्यलयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ३० ऑक्टोंबर , २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यांनतर श्रीमती रे. ज . राय , ह्या तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , उस्मानाबाद म्हणून काम पाहतील . 

जर श्रीमती.रे. ज. राय , ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 
श्रीमती.रे. ज . राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , उस्मानाबाद ह्यांच्या 
न्यायालयाचा दिनांक १४ ऑक्टोंबर , २०१७ रोजीचा कार्यभार हा 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. श्री .प्र.ज. पाटील , जिल्हा न्यायाधीश -२, उस्मानाबाद यांचे पत्र 
जा .क्र .८२७४/ १७, दिनांक १० सप्टेंबर , २०१७ अन्वये सादर केलेला विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई-मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 


क्र . काव्यावि /( प्रशा)/ ८४८४/ २०१७. - श्री . प्र . ज . पाटील , जिल्हा 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर/ जानेवारी २८-३ , २०१७/ २०१८ : पौष ७-१३ , शके १९३९ 


२५७५ 


श्री . श. अ. अ.र. औटी, जिल्हा न्यायाधीश - १, उस्मानाबाद यांच्याकडे, दिनांक 
१५ ऑक्टोंबर , २०१७ ते दिनांक २० ऑक्टोंबर , २०१७ रोजीचा कार्यभार 
हा श्री .प्र. ज .पाटील , जिल्हा न्यायाधीश-२ , उस्मानाबाद यांच्याकडे, दिनांक 
२१ व २२ ऑक्टोंबर , २०१७ रोजीचा कार्यभार हा श्री . रा. ना . रोकडे, जिल्हा 
न्यायाधीश -३ , यांच्याकडे आणि दिनांक २३ ऑक्टोंबर , २०१७ ते दिनांक 
२९ ऑक्टोंबर , २०१७ रोजीचा कार्यभार हा श्री . आ . पां . कानडे , जिल्हा 
न्यायाधीश - ४, उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद १३ ऑक्टोंबर , २०१७ 

आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्याकडे, आणि दिनांक १४ 
ऑक्टोंबर , २०१७ रोजीचा कार्यभार हा श्रीमती.न. प्र. पवार , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद १२ ऑक्टोंबर , २०१७ 

आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ . श्री . स . स .पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , परंडा यांचे 
पत्र जा .क्र . २९४१/१७, दिनांक ०९ ऑक्टोंबर , २०१७ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई -मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 


क्र . काव्यावि / ( प्रशा) | ८४८७/२०१७. - श्री . स . स . पाटील , सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , परंडा व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग यांची 
दिनांक २३ ऑक्टोंबर , २०१७ ते दिनांक २७ ऑक्टोंबर , २०१७ या ( ०५ ) 
पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ , 
मधील नियम - ५० नुसार , (रजेमागील दिनांक १८ ऑक्टोंबर , २०१७ ते 
दिनांक २२ ऑक्टोंबर, २०१७ आणि रजेपुढील दिनांक २८ व २९ ऑक्टोंबर , 
२०१७ या सात दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , 
दिनांक १८ ऑक्टोंबर , २०१७ रोजीपासून ते दिनांक ३० ऑक्टोंबर , २०१७ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 


येते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. श्री . शौ . बा . देसाई , सह दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर, व अपर 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा .क्र .७४३० /१७, दिनांक 
११ ऑक्टोंबर , २०१७ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 
क्र . काव्यावि /(प्रशा )/ ८४८६/ २०१७.- श्री . शौ . बा . देसाई, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व. स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची 
दिनांक १२ व १३ ऑक्टोंबर , २०१७ या ( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ , मधील नियम - ५० नुसार , 
( रजेपुढील दिनांक १४ ऑक्टोंबर , २०१७ ते दिनांक २० ऑक्टोंबर , २०१७ 
या सात दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून , दिनांक 
१३ सप्टेंबर , २०१७ रोजी कार्यलयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २१ 
ऑक्टोंबर , २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यांनतर श्री . शौ . बा . देसाई , हे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . शौ . बा . देसाई , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी 
न्यायाधीश, व.स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 

( दोन) 
श्री . शौ . बा . देसाई , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अपर मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा दिनांक १६ ऑक्टोंबर , 
२०१७ ते दिनांक २० ऑक्टोंबर , २०१७ रोजीचा कार्यभार हा श्री . ज . क . जोशी , 
दिवाणी न्यायाधीश , व .स्तर व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांच्याकडे यांच्याकडे, दिनांक १२ , १३ व १५ ऑक्टोंबर , २०१७ रोजीचा 
कार्यभार हा श्री . रा. खं . राजेभोसले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व 


रजेवरुन परत आल्यांनतर श्री . स . स. पाटील, हे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र .वर्ग , परंडा म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . स . स . पाटील, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, परंडा म्हणून कार्यरत 
राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . स . स .पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र .वर्ग, परंडा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती. दि .शि .चोथे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , परंडा ह्यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद १३ ऑक्टोंबर , २०१७ 

आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२५७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर/ जानेवारी २८-३ , २०१७/ २०१८ : पौष ७-१३ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. श्रीमती र.र. तेहरा , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांचे 
पत्र जा .क्र . ४९४९ / १७, दिनांक २३ ऑक्टोंबर , २०१७ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 
क्र . काव्यावि/ (प्रशा)/ ८५४७/ २०१७.- श्रीमती.र .र . तेहरा, मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची दिनांक २६ व २७ ऑक्टोंबर , २०१७ 
या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९८१ , मधील नियम- ५० नुसार , (रजेपुढील दिनांक २८ व २९ ऑक्टोंबर , 
२०१७ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून , 
दिनांक २५ ऑक्टोंबर , २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
३० ऑक्टोंबर , २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यांनतर श्रीमती र.र.तेहरा , ह्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्रीमती र.र. तेहरा, ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन) 
श्रीमती र.र. तेहरा , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री. शौ .बा. देसाई , सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , व अपर मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद २४ ऑक्टोंबर , २०१७ 

आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


दिनांक २८ व २९ ऑक्टोंबर , २०१७ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक २६ ऑक्टोंबर , २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक ३० ऑक्टोंबर , २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यांनतर श्री . सु . बा .तोडकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 
___ जर श्री . सु . बा .तोडकर , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . सु. बा . तोडकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , व अपर 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . शौ . बा . देसाई , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद २६ ऑक्टोंबर , २०१७ 

श . अ . अ .र . औटी , 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. श्री . सु . बा .तोडकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर , व 
अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र .७६०७/ १७ , 
दिनांक २६ ऑक्टोंबर , २०१७ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 
क्र . काव्यावि/(प्रशा )/ ८५९७/ २०१७:- श्री . सु. बा. तोडकर , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व .स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची 
दिनांक २७ ऑक्टोंबर , २०१७ या ( ०१ ) एक दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१, मधील नियम - ५० नुसार , (रजेपुढील 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १. श्री . ह. रा.पाटील , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
उमरगा यांचे पत्र जा .क्र . २९०२/ १७, दिनांक २६ ऑक्टोंबर , २०१७ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 
क्र . काव्यावि /(प्रशा)/ ८५९८ / २०१७. - श्री . ह. रा .पाटील , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, उमरगा यांची 
दिनांक ३१ ऑक्टोंबर , २०१७ ते दिनांक ०४ नोव्हेंबर , २०१७ या ( ०५) पाच 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ , मधील 
नियम- ५० नुसार, (रजेपुढील दिनांक ०५ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी या एक 
दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक ३० ऑक्टोंबर , 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०६ नोव्हेंबर , २०१७ 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यांनतर श्री . ह. रा. पाटील , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग , उमरगा म्हणून 
काम पहातील . 

जर श्री . ह. रा. पाटील , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र .वर्ग, उमरगा 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर/ जानेवारी २८-३ , २०१७/ २०१८ : पौष ७- १३, शके १९३९ 


२५७७ 


आदेश 


( दोन ) 
श्री . ह. रा .पाटील , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . चं. प्र. काशिद , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , उमरगा यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद २६ ऑक्टोंबर , २०१७ 

आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


क्र . काव्यवि( प्रशा)/ ३९७९ / २०१७ .- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
लातूर हया श्रीमती एस . एस.बांगड , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांच्या दिनांक २५ / १०/ २०१७ 
व २६/ १०/ २०१७ या ( ०२) दिवसांच्या उपभोगलेल्या अर्जित रजेस कार्योत्तर 
मंजूरी देत आहेत . 


१० 


श्रीमती एस . एस .बांगड , ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्रीमती एस . एस. बांगड , ह्या रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लातुर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 

श्रीमती एस . एस .बांगड , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८ / ६ / २०१७ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 
लातूर , ३० ऑक्टोंबर २०१७ 

वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहाः- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र .८५४७/ १७, दिनांक २५ ऑक्टोंबर, २०१७ . 


२. श्रीमती.र.र. तेहरा , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांचे पत्र 

जा .क्र .४९५३/ १७, दिनांक २४ ऑक्टोंबर , २०१७ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


१२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 


क्र . काव्यावि/( प्रशा )/ ८५९९/ २०१७.- श्रीमती . र . र . तेहरा , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची संदर्भीय आदेश क्र . ०१ अन्वये 
दिनांक २६ व २७ ऑक्टोंबर, २०१७ या ( ०२ ) दोन दिवसांची मंजूर 
करण्यात आलेली अर्जित रजा अर्जदाराच्या विनंती अर्जावरून या आदेशान्वये 
रद्द करण्यात येते . 


श्रीमती . र . र . तेहरा, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांना 
दिनांक २८ व २९ ऑक्टोंबर , २०१७ रोजीचा ( ०२ ) दोन दिवसांचा 
सुट्टीचा फायदा मंजूर करण्यात येवून , दिनांक २७ ऑक्टोंबर, २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ३० ऑक्टोंबर , २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


उस्मानाबाद २६ ऑक्टोंबर , २०१७ 

श . अ . अ .र . औटी , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


प्रमख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहाः-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक काव्यवि ( प्रशा) ३९१२/ २०१७, 

दिनांक २६/ १०/ २०१७. 
१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४० / २०१७, दिनांक २८ / 

६/ २०१७ . 
२ ) श्री .एस. एच. इनामदार , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , रेणापूर 
यांची दिनांक २६/ १०/ २०१७ व २७/ १०/ २०१७ या ( ०२) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३) अधिक्षक (प्रशासन विभाग) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि(प्रशा)/ ३९५५/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हया श्री .एस. एच. इनामदार , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, रेणापूर यांची दिनांक २६ /१०/ २०१७ व 
२७/१०/ २०१७ या ( ०२) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक 
२८ / १०/ २०१७ व २९ / १० / २०१७ रोजी अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार 
निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभांसह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना 
दिनांक २६ / १०/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळे पूर्वीपासून ते 
दिनांक ३० /१०/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्री . एस . एच. इनामदार , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री. एस.एच.इनामदार , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांचीनियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , रेणापूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


११ 


प्रमख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४० / २०१७, दि . २८. ६. २०१७ . 


२ ) श्रीमती एस . एस .बांगड , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
लातूर यांची दिनांक २५/ १०/ २०१७ व २६/ १०/ २०१७ या ( ०२) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


२५७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर/ जानेवारी २८-३ , २०१७/ २०१८ : पौष ७- १३ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 


२५ / १० / २०१७ पर्यंतची ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करीत आहेत . 


श्री . एस. एच . इनामदार , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८ / ६/ २०१७ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
लातूर , २७ ऑक्टोंबर २०१७ 

वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


श्री . एस . एच. इनामदार , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री .एस.एच.इनामदार, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , रेणापूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


१३ 


श्री . एस. एच .इनामदार , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८/ ६/ २०१७ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


लातूर , २५ ऑक्टोंबर २०१७ 


वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


१५ 


प्रमख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४०/ २०१७, दिनांक 

२८ / ६ / २०१७. 


प्रमख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा:- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४०/ २०१७, दिनांक 

२८ / ६/ २०१७ . 
२ ) श्री . ओ. एम. माळी, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
लातूर यांची दिनांक २३/ १० / २०१७ व २६ / १०/ २०१७ या ( ०४ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि( प्रशा )/ ३९११/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
लातूर हया श्री . ओ. एम .माळी, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांची दिनांक २३/ १०/ २०१७ व 
२६/ १० / २०१७ या ( ०४ ) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा मंजूर करीत आहेत . 

श्री . ओ.एम.माळी, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . ओ. एम .माळी , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ३रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . ओ.एम . माळी , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८ / ६/ २०१७ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
लातूर , २५ ऑक्टोंबर २०१७ 

वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


२ ) श्रीमती आर. डी .गायकवाड , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , औसा यांची दिनांक २४/ १०/ २०१७ ते २६ /१०/ २०१७ पर्यतची 
( ०३ ) दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व 
तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र . 


४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


क्र . काव्यवि( प्रशा)/ ४००५/ २०१७ .- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हया श्रीमती आर. डी .गायकवाड , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, औसा यांची दिनांक २४/ १० / २०१७ 
ते २६ / १० / २०१७ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांच्या वैद्यकीय कारणांवरुन 
उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . 


१४ 


___ श्रीमती आर. डी .गायकवाड , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्रीमती आर. डी .गायकवाड , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , औसा या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


प्रमख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा:- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४०/ २०१७, दिनांक 

२८ / ६ / २०१७ . 
२ ) श्री . एस . एच. इनामदार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , रेणापूर 
यांची दिनांक २३/ १०/ २०१७ ते २५ / १० / २०१७ या ( ०३) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि( प्रशा)/ ३९१२/ २०१७.- प्रमुखजिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हया श्री . एस . एच .इनामदार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी , रेणापूर यांची दिनांक २३ /१०/ २०१७ ते 


___ श्रीमती आर . डी . गायकवाड , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८/ ६/ २०१७ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


लातूर , ३१ ऑक्टोंबर २०१७ 


वृषाली व्ही .जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २८-३ , २०१७/ २०१८ : पौष ७-१३, शके १९३९ 


२५७९ 


१६ 


वरिष्ठ स्तर , लातूर यांची दिनांक २६/ १०/ २०१७ व २७/ १० / २०१७ या 
( ०२) दिवसांच्या उपभोगलेल्या वाढीव अर्जित रजेस , रजेच्या पुढे दिनांक 
२८/ १० / २०१७ व २९ / १० / २०१७ रोजी अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार 
निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह कार्योत्तर मंजूरी देत आहे . 

श्रीमती वाय. आर.मुक्कनवार , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्रीमती वाय . आर .मुक्कनवार, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आले आहे . 

श्रीमती वाय आर मुक्कनवार , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २०/ ९ / २०१७ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
लातूर , ३१ ऑक्टोंबर २०१७ 

वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 


प्रमख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यांजकडून 
पहा:- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४१५/ २०१७, दिनांक 

२०/ ९ / २०१७ . 
२ ) श्री . एम . के . चौदंते , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , लातूर 
यांची दिनांक ३१/ १० / २०१७ ते ४/ ११/ २०१७ पर्यतची ( ०५ ) दिवसांची 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि ( प्रशा)/ ४००६/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हया श्री .एम. के . चौदंते , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
लातूर यांची दिनांक ३१/ १० / २०१७ ते ०४/ ११/ २०१७ पर्यंतची ( ०५ ) 
दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ०५ .११ . २०१७ रोजी रविवार 
निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना 
दिनांक ३० / १०/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
०६/ ११/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्य कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्यसची परवानगी देण्यात येत आहे . 

__ श्री .एम. के . चौदंते , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . एम . के . चौदंते , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . एम . के . चौदंते , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २०/ ९ / २०१७ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
लातूर , ३१ ऑक्टोंबर २०१७ 

वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 


प्रमख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा:- १ )जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४० / २०१७ , दि .२८ . ६. २०१७ . 

२) श्री .व्ही . व्ही . नाशिककर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उदगीर 
यांची दि .३१/ १०/२०१७ ते ४/११/ २०१७ पर्यंतची (०५) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र .काव्यवि ( प्रशा)/ ३९९८/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हया श्री .व्ही .व्ही . नाशिककर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उदगीर यांची दिनांक .३१/ १० /२०१७ ते ४/ ११/ २०१७ पर्यंतची (०५) दिवसांची 
अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ०५/ ११/ २०१७ रोजी रविवार निमित्त 
असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक 
३० /१०/२१७ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ६/ ११/ २०१७ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 


110 


आहे . 


प्रमख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा:- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक काव्यवि( प्रशा)/ ३८३१/ २०१७ 

दिनांक १३ / १०/ २०१७ . 
२ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४१५/ २०१७ , दिनांक २०/ 

९ / २०१७ . 
३ ) श्रीमती वाय . आर.मुक्कनवार , ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , लातूर यांची दि . २६/ १० / २०१७ व २७/ ११/ २०१७ या ( ०२ ) 
दिवसांची वाढीव अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 
३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि( प्रशा)/ ४००४/ २०१७ .- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हया श्रीमती वाय. आर.मुक्कनवार , ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 


श्री . व्ही . व्ही . नाशिककर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री .व्ही .व्ही .नाशिककर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उदगीर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . व्ही . व्ही .नाशिककर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८ / ६/ २०१७ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
लातूर , ३१ ऑक्टोंबर २०१७ 

वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 


यालय 


पाया 


या 


२५८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर/ जानेवारी २८-३ , २०१७/ २०१८ : पौष ७-१३ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 


१९ 


तसेच त्यांना दिनांक १४/ १० / २१७ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक २६/१०/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


प्रमख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


पहा:- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४०/ २०१७, दिनांक 

२८ / ६/ २०१७ . 


श्री . आर.एम. तुवर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


२) श्रीमती एस .एस .बांगड , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
लातूर यांची दिनांक . २/ ११/ २०१७ ते ४/११/ २०१७ पर्यंतची ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री . आर. एम. तुवर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
२रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . आर.एम. तुवर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८ / ६/ २०१७ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


आदेश 


लातूर , ०९ ऑक्टोबर, २०१७ 


वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 


क्र . काव्यवि(प्रशा)/ ४०४० / २०१७.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
हया श्रीमती एस . एस .बांगड , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
लातूर यांची दिनांक .२/ ११/ २०१७ ते ४/ ११ / २०१७ पर्यंतची (०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ०५ /११/ २०१७ रोजी रविवार निमित्त 
असलेल्या सुट्टयाच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत. तसेच त्यांना दिनांक 
१ / ११/ २१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ६ /११/ २०१७ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


प्रमख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


पहा:- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४० / २०१७ , दिनांक 

२८ / ६/ २०१७ 


श्रीमती एस. एस. बांगड , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्रीमती एस . एस. बांगड , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्रीमती एस . एस. बांगड , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८/ ६/ २०१७ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


२) श्रीमती एस . एम .शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश-१ , लातूर यांची दिनांक . २३ / 
१०/ २०१७ ते २७/ १० / २०१७ पर्यंतची ( ०५) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि ( प्रशा ) / ३७६३/ २०१७ . - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातूर हया श्रीमती एस. एम .शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश- १, लातूर यांची 
दिनांक २३ / १०/ २०१७ ते २७/ १० / २०१७ पर्यंतची ( ०५ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , रजेच्या पुढे दिनांक २८/ १० / २०१७ ते २९ / १०/ २०१७ रोजी अनुक्रमे 
चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह मंजूर 
करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ३० / १०/ २१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


लातूर , २ नोव्हेंबर, २०१७ 


वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


२० 


प्रमख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 


___ श्रीमती एस . एम .शिंदे, हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४०/ २०१७, दिनांक 
२८/ ६/ २०१७ 
२) श्री . आर. एम . तुवर , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , उदगीर 
यांची दिनांक . २३/ १० / २०१७ ते २५ / १०/ २०१७ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 


___ श्रीमती एस. एम.शिंदे , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती न्यायाधीश-१ , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालू ठेवण्यात येईल . 


श्रीमती एस . एम .शिंदे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८/ ६/ २०१७ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


लातूर , १० ऑक्टोबर , २०१७ 


क्र . काव्यवि ( प्रशा)/ ३७५० / २०१७.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री . आर . एम . तुवर , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , उदगीर यांची दिनांक २३ / १०/ २०१७ ते २५ / 
१० / २०१७ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित , दिनांक १४/ १० / २०१७ ते २२ / 
१०/ २०१७ च्या दिवाळीच्या सुट्टयांच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . 


वृषाली व्ही .जोशी, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर/ जानेवारी २८-३, २०१७/ २०१८ : पौष ७-१३, शके १९३९ 


२५८१ 


२२ 


प्रमख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


पहा:- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक काव्यवि ( प्रशा )/ ३६०१ / 

२०१७, दिनांक २८ / ९/ २०१७. 


श्रीमती पी . डी . देशपांडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८/ ६/ २०१७ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
लातूर , ०७ ऑक्टोबर , २०१७ 

वृषाली व्ही .जोशी, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


२ ) श्री . एम . एस . पठाण , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , लातूर यांचेमंजूर 
रजेपैकी दि . ६/ १० / २०१७ व ७/ १० / २०१७ या ( ०२ ) दिवसांची 
अर्जित रजा रद्द करणेबाबतचे पत्र दिनांक ६ /१०/ २०१७. 


२४ 


आदेश 


क्र . काव्यवि( प्रशा)/ ३६९५/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हया खालील प्रमाणे आदेश देत आहेत . 

१ ) श्री . एम . एस . पठाण , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , लातूर यांची 
जिल्हा न्यायालाच्या आदेश क्रमांक काव्यवि ( प्रशा) | ३६०१ / २०१७ 
दिनांक २८/ ९/ २०१७ नुसार मंजूर करण्यात आलेली दिनांक ३/१०/ २०१७ 
ते ७/ १० / २०१७ पर्यंतच्या ( ०५ ) दिवसांच्या अर्जित रजेपैकी 
दिनांक ६/ १०/ २०१७ व ७/ १०/ २०१७ या ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा रद्द 
करण्यात येत आहे . 

२ ) सदरील आदेशाची नोंद संबंधित न्यायीक अधिकाऱ्याचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
लातूर , ०६ ऑक्टोबर , २०१७ 

वृषाली व्ही .जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


प्रमख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहाः-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४० / २०१७, दिनांक 

२८ / ६/ २०१७ . 
२ ) श्री . डी . पी . रागीट , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ , लातूर यांचा 
दिनांक .२३/ १०/ २०१७ ते २५ / १०/ २०१७ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि( प्रशा)/ ३८३०/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 
हे श्री . डी . पी . रागीट , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश - २, व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , 
लातूर यांचा दिनांक .२३/ १० / २०१७ ते २५ / १० / २०१७ पर्यंतची (०३) दिवसांची 
अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक १४ / १० / २०१७ ते २२ / १० / २०१७ या 
कालावधीत दिवाळी निमित्त असलेल्या सुट्टच्या लाभासह मंजूर करीत 
आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १३/१०/२०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २६/ १०/ २०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

___ श्री . डी . पी. रागीट , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . डी . पी . रागीट , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश, लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

____ श्री . डी . पी . रागीट , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८/ ६/ २०१७ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
लातूर , १२ ऑक्टोबर, २०१७ 

वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


२३ 
प्रमख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा:- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४० / २०१७ , दिनांक 

२८ / ६/ २०१७ 
२) श्रीमती पी . डी . देशपांडे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, लातूर यांची दिनांक .०७/१०/२०१७ या ( ०१ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि(प्रशा)/ ३७१३/ २०१७ .- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हया श्रीमती पी . डी . देशपांडे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांची दिनांक .०७/ १०/ २०१७ 
या (०१) दिवसांची अर्जित रजा , विशेष बाब म्हणून मंजूर करीत आहेत . 
तसेच त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे . 

श्रीमती पी . डी . देशपांडे, हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्रीमती पी . डी . देशपांडे, हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


२५ 


प्रमख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा:-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४१५/ २०१७, दिनांक 

२०/ ९/ २०१७ 
२) श्रीमती. वाय. आर .मुक्कनवार , ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 

स्तर , लातूर यांचा दिनांक .२३/ १०/ २०१७ ते २५/ १०/ २०१७ पर्यंतची 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि( प्रशा)/ ३८३१/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 
हया श्रीमती . वाय. आर.मुक्कनवार , ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 


२५८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर/ जानेवारी २८- ३ , २०१७/ २०१८ : पौष ७- १३ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 


स्तर, लातूर यांचा दिनांक . २३/ १० /२०१७ ते २५ / १० /२०१७ पर्यंतची (०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक १४/१०/ २०१७ ते २२ /१० / 
२०१७ या कालावधीत दिवाळी निमित्त असलेल्या सुट्टच्या लाभासह 
मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १३/ १० / २०१७ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २६/ १०/ २०१७ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्रीमती . वाय . आर मुक्कनवार, हया रजेवरुन परत आल्यानंतर 
त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्रीमती. वाय . आर.मुक्कनवार , हया रजेवरुन परत न आल्यास 
त्यांची नियुक्ती ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्रीमती . वाय . आर.मुक्कनवार , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २० /९/ २०१७ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
लातूर , १२ ऑक्टोबर , २०१७ 

वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 


२७ 
प्रमख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा: 
१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४० / २०१७, दिनांक 

२८ .०६. २०१७. 
२ ) श्री . जी . बी . जानकर , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , चाकूर 

यांची दिनांक २३ / १० / २०१७ ते २७/ १० / २०१७ पर्यंतची ( ०४) दिवसांची 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि( प्रशा)/ ३९०३/ २०१७ .- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री . जी .बी . जानकर , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , व 
प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी , चाकूर यांची दिनांक २४/ १०/ २०१७ ते 
२७/ १० / २०१७ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक 
२८/ १०/ २०१७ व २९/ १०/२०१७ रोजी अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार 
निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना 
दिनांक २३ .१०. २०१७ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३० .१०.२०१७ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे . 

श्री . जी . बी . जानकर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . जी .बी . जानकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , चाकूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . जी . बी . जानकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २६० .६.२०१७ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
लातूर , २५ ऑक्टोबर , २०१७ 

वृषाली व्ही .जोशी , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


२६ 
प्रमख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


पहा: - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४१५/ २०१७, दिनांक 

२० / ९ / २०१७ . 


२) श्री . एच .ए. मुल्ला, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , लातूर यांची 
दिनांक २३/ १० / २०१७ ते २५/ १० / २०१७ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा । 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


२८ 


प्र . प्रमख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


क्र . काव्यवि (प्रशा)/ ३८४३/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
हे श्री . एच. ए.मुल्ला, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , लातूर यांची दिनांक 
२३ / १०/ २०१७ ते २५/ १० / २०१७ पर्यंतची ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक २० / १०/ २०१७ ते २२/ १० / २०१७ या दिवाळी निमित्त 
असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना सदरील 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्री . एच.ए. मुल्ला , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . एच.ए.मुल्ला, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


पहाः- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४० / २०१७, दिनांक 

२८ .०६. २०१७ . 


२ ) श्रीमती एस .एम . टाकळीकर , जिल्हा न्यायाधीश -४ , लातूर यांची 
दिनांक २५. १० .२०१७ ते २७. १० .२०१७ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


__ श्री . एच .ए.मुल्ला, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २०/ ९/ २०१७ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


आदेश 


लातूर , १३ ऑक्टोबर , २०१७ 


क्र . काव्यवि( प्रशा)/ ३८७२/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्रीमती एस . एम . टाकळीकर, जिल्हा न्यायाधीश व सहाय्यक 
सत्र न्यायाधीश- ४ , लातूर यांची दिनांक २५ / १०/ २०१७ ते २७/ १० / २०१७ 
पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे २८/ १०/ २०१७ व 
२९ / १०/ २०१७ रोजी अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या 


वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २८- ३ , २०१७/ २०१८ : पौष ७ - १३ , शके १९३९ 


२५८३ 


३० 


सुट्टयांच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २४. १० .२०१७ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३० .१०. २०१७ रोजीच्य 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


१ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्र . रानिआ/ मनपा - २०१५/ प्र. क्र .०८ 
दिनांक २४ - ०३-२०१५ व १०-०८ -२०१५ 
२) तहसीलदार लातूर यांचा अहवाल दिनांक १३ -०४- २०१७ 


श्रीमती एस. एम . टाकळीकर , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्रीमती एस . एम . टाकळीकर , हया रजेवरुन परत न आल्यास 
त्यांची नियुक्ती जिल्हा न्यायाधीश - ४, लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


क्र .२०१७/ ग्रापंनि /नि . खर्च/ लातूर 


दि . २४ - १० - २०१७ 


आदेश 


श्रीमती एस . एम . टाकळीकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८.०६ .२०१७ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


लातूर , २४ ऑक्टोबर , २०१७ 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे 
कलम १५- ब ( अ-ब ) नुसार व मा . राज्य निवडणूक आयोगाच्या संदर्भीय 
पत्रान्वये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक लढविणा - या व्यक्तीने 
निवडणूकीचा निकाल जाहीर झल्यापासून ३० दिवसांच्या आत राज्य 
निवडणूक आयोग यांनी विहीत केलेल्या रितीने खर्चाचा हिशोब देण्यात 
कसूर करतील अशा व्यक्तीना अधिनियमातील तरतूदीनुसार ५ वर्षाकरिता 
अनर्ह ठरविण्याबाबत तरतूद केली आहे . 


ए . एन . पाटील , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


२९ 


प्रमख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र दि . ११ -०१- २०१७ अन्वये 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर केलेला 
होता . त्यानुसार मतदान दि . १६- ०२- २०१७ मतमोजणी दि . २३ -०२ 
२०१७ रोजी झली असून सदर निवडणूकीत निवडून आल्याचा निकाल 
दि . २८ -०२- २०१७ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे . 


पहा:- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४० / २०१७, दिनांक 

२८ .०६ .२०१७. 


२) श्रीमती जी . ए. जाधव -टंकसाळी , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , 
उदगीर यांची दिनांक १३ .०९ .२०१७ ते २३.१०. २०१७ पर्यंतची ( ४१ ) 
दिवसाची असाधारण रजा मंजूर करणेबाबतचे विनंती अर्ज . 


आदेश 


क्र .काव्यवि( प्रशा)/ ३९०७/ २०१७.- प्रमुखजिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हया खालील प्रमाणे आदेश देत आहेत . 


तहसीलदार लातूर यांनी संदर्भीय पत्रान्वये खालील यादीमध्ये 
नमूद उमेदवारांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक 
फेब्रुवारी, २०१७ लढविलेली असून त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाने 
विहीत रितीने व विहीत मुदतीत निवडणूक खर्चाचा हिशोब दाखल केले 
नसल्याचा अहवाल सादर केला आहे . 

त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, निवडणूकीत 
विहीत मुदतीत निवडणूक खर्च सादर केले नसलेल्या उमेदवारांना नोटीसा 
काढून त्यांचे म्हणने ऐकूण घेण्यासाठी दि . १२ सप्टेंबर , २०१७ रोजी 
सुनावणी घेण्यात आली . कांही उमेदवार हजर झले . कांही उमेदवारांना 
नोटीस तामील होवून सुध्दा ते हजर झले नाहीत . हजर असलेल्या 
उमेदवारांनी निवडणूकीचा खर्च मुदतीत सादर न केल्याचे मान्य केले . व 
जे उमेदवारांनी खर्च सादर केल्याचे सांगितले त्यांनी निवडणूकीचा खर्च 
विहीत मुदतीत सादर केले बाबत कोणताच पुरावा सादर केलेला नाही . 
म्हणून सदरचे प्रकरण त्याच दिवशी निर्णयासाठी राखून ठेवण्यात आले. 
खालील प्रमाणे नमूद उमेदवारावर कार्यवाही करण्यात आली. 


१ ) श्रीमती जी . ए. जाधव -टंकसाळी , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर व 

अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उदगीर यांच्या दिनांक 
१३.०९ .२०१७ ते २३ .१० . २०१७ पर्यंतच्या ( ४१ ) दिवसाची उपभोगलेल्या 
असाधारण रजेस (विनावेतनी) ( Extra Ordinary Leave) कार्योत्त 
मंजूरी देत आहेत . 


२ ) श्रीमती जाधव -टंकसाळी , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 

न्यायालयाचे कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८ .०६ .२०१७ 
च्या संदर्भीय आदेशप्रमाणे ठेवण्यांत आला होता . 


अक्र - लढवलेली निवडणूक - मुदतीत निवडणूक - 


शेरा 


खर्च न सादर 


३ ) सदरील आदेशाची नोंद संबंधित न्यायीक अधिकाऱ्यांच्या सेवापुस्तीकात 

घेण्यात यावी . 


केलेले उमेदवार 


लातूर , २५ ऑक्टोबर , २०१७ . 


१.महापूर - - ढमाले सोनाली नितीन 


वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


२. भातांगळी - बोळंगे सुलोचना शंकरराव 


३ . महापूर 


- ढमाले नितीन नारायण 


२५८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर/ जानेवारी २८-३ , २०१७/ २०१८ : पौष ७- १३ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 


४ . काटगाव - कदम पदमाकर भिमराव 


३१ 


५. निवळी 


- आदमाने सत्यभामा अशोक 


६ . चिंचोली ब . - साबळे बळीराम धोंडीराम 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
१ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्र . रानिआ/ मनपा - २०१५/प्र . क्र .०८ 
दिनांक २४ -०३ -२०१५ व १०- ०८ -२०१५ 
२) उपविभागीय अधिकारी , ओसा/रेणापूर यांचा अहवाल दिनांक ३१.०५.१७ 


७. महापूर 


- लंगडे शुभद्रा विजय 


८ . पाखरसांगवी - पिनाटे दुर्गादेवी विठ्ठल 


क्र . २०१७/ ग्रापंनि / नि . खर्च/ औसा 


दि . २४ - १० - २०१७ 


९ . काटगाव 
१०. एकूर्गा 
११. महापूर 


- गजधने शारदा हनुमंत 
-मुळे साहेबराव ज्ञानोबा 
- जगताप कैलास दिलीप 


आदेश 


१२ . भातांगळी - स्वामी अमरजा रमेशराव 


१३. पाखरसांगवी - शिंदे सतीष माणिकराव 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे 
कलम १५-ब ( अ- ब) नुसार व मा . राज्य निवडणूक आयोगाच्या संदर्भीय 
पत्रान्वयेजिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक लढविणा- या व्यक्तीने 
निवडणूकीचा निकाल जाहीर झल्यापासून ३० दिवसांच्या आत राज्य 
निवडणूक आयोग यांनी विहीत केलेल्या रितीने खर्चाचा हिशोब देण्यात 
कसूर करतील अशा व्यक्तीना अधिनियमातील तरतूदीनुसार ५ वर्षाकरिता 
अनर्ह ठरविण्याबाबत तरतूद केली आहे . 


१४. गंगापूर - सोदले दैवशाला ज्ञानोबा 
१५. हरगूळ बु. - शेळके बाबू लक्ष्मण 


१६ . काटगाव __ - भोसले अचित कमलाकर 


१८ . गातेगाव ____ - कदम दैवशाला भागवत 


मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र दि . ११- ०१ -२०१७ अन्वये 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर केलेला 
होता . त्यानुसार मतदान दि . १६- ०२ - २०१७ मतमोजणी दि . २३- ०२ 
२०१७ रोजी झली असून सदर निवडणूकीत निवडून आल्याचा निकाल 
दि . २८ - ०२- २०१७ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे . 


१९ . गातेगाव 


- जुगल रोहिनी ज्ञानेश्वर 


२० . गाधवड 


- शेख इरफान रहिमसाब 


२१. चिंचोली ब . 


- मगर गोविंद दासू 


उपविभागीय अधिकारी औसा / रेणापूर यांनी संदर्भीय पत्रान्वये 
खालील यादीमध्ये नमूद उमेदवारांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी, २०१७ लढविलेली असून त्यांनी राज्य 
निवडणूक आयोगाने विहीत रितीने व विहीत मुदतीत निवडणूक खर्चाचा 
हिशोब दाखल केले नसल्याचा अहवाल सादर केला आहे . 


- आडसूळ सुरेखा श्रीकिशन 


२२ . एकूर्गा 
२३ . एकूर्गा 


- घुटे भाग्यश्री नानासाहेब 


वरील प्रमाणे १ ते २३ उमेदवारांनी जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती निवडणूकीत विहीत मुदतीत निवडणूकीचा खर्च सादर न केल्यामुळे 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे कलम 
१५-ब ( अ ,ब ) व मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र दि . १० ऑगस्ट 
२०१५ नुसार प्रापत झलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी जी . श्रीकांत 
जिल्हाधिकारी , लातूर वरील अ.क्र . १ ते २३ जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती निवडणूक लढविणारे उमेदवार यांना या आदेशाच्या दिनांकापसून 
पुढील पाच वर्षाकरीता अनर्ह ठरवित आहे. 


त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, निवडणूकीत 
विहीत मुदतीत निवडणूक खर्च सादर केले नसलेल्या उमेदवारांना नोटीसा 
काढून त्यांचे म्हणने ऐकूण घेण्यासाठी दि . १२ सप्टेंबर , २०१७ रोजी 
सुनावणी घेण्यात आली . कांही उमेदवार हजर झले . कांही उमेदवारांना 
नोटीस तामील होवून सुध्दा ते हजर झले नाहीत . हजर असलेल्या 
उमेदवारांनी निवडणूकीचा खर्च मुदतीत सादर न केल्याचे मान्य केले . व 
जे उमेदवारांनी खर्च सादर केल्याचे सांगितले त्यांनी निवडणूकीचा खर्च 
विहीत मुदतीत सादर केले बाबत कोणताच पुरावा सादर केलेला नाही . 
म्हणून सदरचे प्रकरण त्याच दिवशी निर्णयासाठी राखून ठेवण्यात आले . 
खालील प्रमाणे नमूद उमेदवारावर कार्यवाही करण्यात आली. 
अक्र - लढवलेली निवडणूक - मुदतीत निवडणूक - शेरा 

खर्च न सादर 


( जी . श्रीकांत ) 
जिल्हाधिकारी , लातूर . 


केलेले उमेदवार 


१ . लामजना 


मदने शिवकन्या बापू 


२ . किल्लारी 


जाधव पल्लवी रवी 


३. हासेगाव 


- 


शंके शितल शामराव 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २८-३ , २०१७/ २०१८ : पौष ७-१३ , शके १९३९ 


२५८५ 


४. अशिव 


- 


बंडगरपाटील सरस्वती तात्यासाहेब 
जाधव सुरेखा चंद्रभान 


५ . कारला 


६ . जामजना - 


कांबळे संतोषी शिवाजी 


७. उजनी 


गोसावी फुलचंद बाबूराव 
देवकर बिभिषण नामदेव 


कल्याणी आशाबी रुबाब 


८ . उजनी 
९. नांदुर्गा - 
१० . नांदुर्गा 
११. तळणी 
१२. हासेगाव - 


फेब्रुवारी, २०१७ लढविलेली असून त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाने 
विहीत रितीने व विहीत मुदतीत निवडणूक खर्चाचा हिशोब दाखल केले 
नसल्याचा अहवाल सादर केला आहे . 

त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती , निवडणूकीत 
विहीत मुदतीत निवडणूक खर्च सादर केले नसलेल्या उमेदवारांना नोटीसा 
काढून त्यांचे म्हणने ऐकूण घेण्यासाठी दि . १२ सप्टेंबर , २०१७ रोजी 
सुनावणी घेण्यात आली. कांही उमेदवार हजर झले . कांही उमेदवारांना 
नोटीस तामील होवून सुध्दा ते हजर झले नाहीत . हजर असलेल्या 
उमेदवारांनी निवडणूकीचा खर्च मुदतीत सादर न केल्याचे मान्य केले. व 
जे उमेदवारांनी खर्च सादर केल्याचे सांगितले त्यांनी निवडणूकीचा खर्च 
विहीत मुदतीत सादर केले बाबत कोणताच पुरावा सादर केलेला नाही . 
म्हणून सदरचे प्रकरण त्याच दिवशी निर्णयासाठी राखून ठेवण्यात आले . 
खालील प्रमाणे नमूद उमेदवारावर कार्यवाही करण्यात आली. 
अक्र - लढवलेली निवडणूक - मुदतीत निवडणूक - शेरा 

खर्च न सादर 
केलेले उमेदवार 


काकडे सुमन बालाजी 


लंजारे सवित्रा बालाजी 


कांबळे प्रिती आकाश 


१३ . किल्लारी - 


शिंदे गणेश अंकूश 


वरील प्रमाणे १ ते १३ उमेदवारांनी जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती निवडणूकीत विहीत मुदतीत निवडणूकीचा खर्च सादर न केल्यामुळे 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे कलम 
१५- ब ( अ,ब ) व मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र दि . १० ऑगस्ट 
२०१५ नुसार प्रापत झलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी जी . श्रीकांत 
जिल्हाधिकारी , लातूर वरील अ.क्र . १ ते १३ जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती निवडणूक लढविणारे उमेदवार यांना या आदेशाच्या दिनांकापसून 
पुढील पाच वर्षाकरीता अनर्ह ठरवित आहे . 


ॐ 


( जी . श्रीकांत ) 
जिल्हाधिकारी , लातूर 


ॐ 


१. गट क्र . २७ नागरगोजे सुनिल गणपतराव 
२ . गण क्र . २८ फुदे केशव अंकूश 
३. गण क्र . ४९ - शाहीर ज्योतीराम तात्याराव 

२८ - दाडगे राजकुमार ज्ञानोबा 

. २७ - लहाने हरिश्चंद्र विठ्ठलराव 
६ . गण क्र .. ५३ - भंडारे सतीष हणमंत 
७. गण क्र . ५३ - मोटाडे श्रीधर संजीवन 

. ५३ - वांगे गणेश प्रभाकर 
९ . गण क्र . ५४ - श्रीमती विजयमाला प्रकाश जाधव 
१० . गण क्र . ५४ - श्रीमती मुंडे रेखा वालचंद्र 
११ . गण क्र . ५६ - श्रीमती माने शोभा दत्तू 
१२ . गण क्र . ५७ - गुडे पुष्पाबाई वसंत 
१३ . गण क्र .५७ - श्रीमती नागरगोजे ज्योती खंडेराव 
१४ . गण क्र . ६० पवार मित्रवंदा हनुमत 
१५ . गण क्र . ५९ भुतके महादेव केशव 
१६ . गण क्र . ५८ जाधव उध्दव देवीदास 
१७. गण क्र . ५५ कातपुरे हानुमंत रामराव 
१८ . गण क्र . ५५ दत्तनुरे अभिजीत पंडीत 


३२ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
१ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्र . रानिआ / मनपा -२०१५ /प्र .क्र .०८ 
दिनांक २४ -०३- २०१५ व १०- ०८ - २०१५ 
२) तहसीलदार रेणापूर यांचा अहवाल दिनांक ०५ .०८ .२०१७ 


क्र .२०१७/ ग्रापंनि / नि . खर्च/रेणापूर 

दि . २४ - १० - २०१७ 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे 
कलम १५- ब ( अ - ब ) नुसार व मा . राज्य निवडणूक आयोगाच्या संदर्भीय 
पत्रान्वये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक लढविणा - या व्यक्तीने 
निवडणूकीचा निकाल जाहीर झल्यापासून ३० दिवसांच्या आत राज्य 
निवडणूक आयोग यांनी विहीत केलेल्या रितीने खर्चाचा हिशोब देण्यात 
कसूर करतील अशा व्यक्तीना अधिनियमातील तरतूदीनुसार ५ वर्षाकरिता 
अनर्ह ठरविण्याबाबत तरतूद केली आहे. 

मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र दि . ११ -०१ - २०१७ अन्वये 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर केलेला 
होता . त्यानुसार मतदान दि . १६- ०२- २०१७ मतमोजणी दि . २३ - ०२ 
२०१७ रोजी झली असून सदर निवडणूकीत निवडून आल्याचा निकाल 
दि . २८ - ०२- २०१७ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे . 

तहसीलदार रेणापूर यांनी संदर्भीय पत्रान्वये खालील यादीमध्ये 
नमूद उमेदवारांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक 


वरील प्रमाणे १ ते १८ उमेदवारांनी जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती निवडणूकीत विहीत मुदतीत निवडणूकीचा खर्च सादर न केल्यामुळे 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे कलम 
१५-ब ( अ,ब ) व मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र दि . १० ऑगस्ट 
२०१५ नुसार प्रापत झलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी जी . श्रीकांत 
जिल्हाधिकारी , लातूर वरील अ .क्र . १ ते १८ जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती निवडणूक लढविणारे उमेदवार यांना या आदेशाच्या दिनांकापसून 
पुढील पाच वर्षाकरीता अनर्ह ठरवित आहे . 

( जी . श्रीकांत ) 
जिल्हाधिकारी , लातूर . 


२५८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २८-३ , २०१७/ २०१८ : पौष ७-१३, शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 


३३ 


४. पंचायत समिती - बद्दे दत्तात्रय विश्वंभर रा . तिवटघाळ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


५ . पंचायत समिती - आरदवाड कौशल्या धर्मपाल रा .शिवणखेड 


१ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्र . रानिआ/ मनपा - २०१५ /प्र . क्र .०८ 

वरील प्रमाणे १ ते ५ उमेदवारांनी जिल्हा परिषद व पंचायत 
दिनांक २४- ०३- २०१५ व १० -०८ - २०१५ 

समिती निवडणूकीत विहीत मुदतीत निवडणूकीचा खर्च सादर न केल्यामुळे 
२ ) तहसीलदार चाकूर यांचा अहवाल दिनांक ०४ .०८ . २०१७ 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे कलम 
१५-ब ( अ,ब ) व मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र दि . १० ऑगस्ट 

२०१५ नुसार प्रापत झलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी जी . श्रीकांत 
क्र . २०१७/ ग्रापंनि / नि . खर्च/ चाकूर 

दि . २४ - १० - २०१७ 

जिल्हाधिकारी, लातूर वरील अ.क्र . १ ते ५ जिल्हा परिषद व पंचायत 

समिती निवडणूक लढविणारे उमेदवार यांना या आदेशाच्या दिनांकापसून 
आदेश 

पुढील पाच वर्षाकरीता अनर्ह ठरवित आहे . 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे 

( जी .श्रीकांत ) 
कलम १५-ब ( अ-ब ) नुसार व मा . राज्य निवडणूक आयोगाच्या संदर्भीय 

जिल्हाधिकारी , लातूर 
पत्रान्वये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक लढविणा- या व्यक्तीने 
निवडणूकीचा निकाल जाहीर झल्यापासून ३० दिवसांच्या आत राज्य 
निवडणूक आयोग यांनी विहीत केलेल्या रितीने खर्चाचा हिशोब देण्यात 
कसूर करतील अशा व्यक्तीना अधिनियमातील तरतूदीनुसार ५ वर्षाकरिता 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 
अनर्ह ठरविण्याबाबत तरतूद केली आहे . 

१ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्र . रानिआ / मनपा - २०१५/प्र .क्र .०८ 
मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र दि . ११-०१- २०१७ अन्वये दिनांक २४- ०३ - २०१५ व १० -०८ - २०१५ 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर केलेला 

२) तहसीलदार देवणी यांचा अहवाल दिनांक ०४. ०८ .२०१७ 
होता . त्यानुसार मतदान दि . १६- ०२- २०१७ मतमोजणी दि . २३ -०२ 
२०१७ रोजी झली असून सदर निवडणूकीत निवडून आल्याचा निकाल 
दि . २८ -०२ - २०१७ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे . 

क्र .२०१७/ ग्रापंनि/ नि . खर्च/ देवणी 

दि . २४ - १० - २०१७ 
तहसीलदार चाकूर यांनी संदर्भीय पत्रान्वये खालील यादीमध्ये 
नमूद उमेदवारांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक 

आदेश 
फेब्रुवारी , २०१७ लढविलेली असून त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाने 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे 
विहीत रितीने व विहीत मुदतीत निवडणूक खर्चाचा हिशोब दाखल केले 

कलम १५-ब ( अ- ब ) नुसार व मा . राज्य निवडणूक आयोगाच्या संदर्भीय 
नसल्याचा अहवाल सादर केला आहे . 

पत्रान्वये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक लढविणा- या व्यक्तीने 
त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती , निवडणूकीत 

निवडणूकीचा निकाल जाहीर झल्यापासून ३० दिवसांच्या आत राज्य 
विहीत मुदतीत निवडणूक खर्च सादर केले नसलेल्या उमेदवारांना नोटीसा 

निवडणूक आयोग यांनी विहीत केलेल्या रितीने खर्चाचा हिशोब देण्यात 
काढून त्यांचे म्हणने ऐकूण घेण्यासाठी दि . १२ सप्टेंबर , २०१७ रोजी 

कसूर करतील अशा व्यक्तीना अधिनियमातील तरतूदीनुसार ५ वर्षाकरिता 
सुनावणी घेण्यात आली. कांही उमेदवार हजर झले . कांही उमेदवारांना 

अनर्ह ठरविण्याबाबत तरतूद केली आहे . 
नोटीस तामील होवून सुध्दा ते हजर झले नाहीत . हजर असलेल्या 
उमेदवारांनी निवडणूकीचा खर्चमुदतीत सादर न केल्याचे मान्य केले. व 

मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र दि . ११- ०१ - २०१७ अन्वये 
जे उमेदवारांनी खर्च सादर केल्याचे सांगितले त्यांनी निवडणूकीचा खर्च 

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर केलेला 
विहीत मुदतीत सादर केले बाबत कोणताच पुरावा सादर केलेला नाही . 

होता. त्यानुसार मतदान दि . १६- ०२- २०१७ मतमोजणी दि . २३- ०२ 
म्हणून सदरचे प्रकरण त्याच दिवशी निर्णयासाठी राखून ठेवण्यात आले. 

२०१७ रोजी झली असून सदर निवडणूकीत निवडून आल्याचा निकाल 
खालील प्रमाणे नमूद उमेदवारावर कार्यवाही करण्यात आली . 

दि . २८ - ०२- २०१७ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे . 
अक्र - लढवलेली निवडणूक - मुदतीत निवडणूक - शेरा 

तहसीलदार देवणी यांनी संदर्भीय पत्रान्वये खालील यादीमध्ये 
खर्च न सादर 

नमूद उमेदवारांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक 
केलेले उमेदवार 

___ फेब्रुवारी, २०१७ लढविलेली असून त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाने 

विहीत रितीने व विहीत मुदतीत निवडणूक खर्चाचा हिशोब दाखल केले 

नसल्याचा अहवाल सादर केला आहे . 
१ . पंचायत समिती भालेराव संजीवनी उत्तम रा . नायगाव 

त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती , निवडणूकीत 
२ . - .. - डिगोळे रविकिरण मारोती रा . रामवाडी 

विहीत मुदतीत निवडणूक खर्च सादर केले नसलेल्या उमेदवारांना नोटीसा 
३ . - .. - मुंढे सुरेश विठ्ठलराव रा . रोहिणा 

काढून त्यांचे म्हणने ऐकूण घेण्यासाठी दि . १२ सप्टेंबर , २०१७ रोजी 


अक्र - ल 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २८- ३ , २०१७/ २०१८ : पौष ७- १३ , शके १९३९ 


२५८७ 


सुनावणी घेण्यात आली. काही उमेदवार हजर झले . कांही उमेदवारांना 
नोटीस तामील होवून सुध्दा ते हजर झले नाहीत . हजर असलेल्या 
उमेदवारांनी निवडणूकीचा खर्चमुदतीत सादर न केल्याचे मान्य केले. व 
जे उमेदवारांनी खर्च सादर केल्याचे सांगितले त्यांनी निवडणूकीचा खर्च 
विहीत मुदतीत सादर केले बाबत कोणताच पुरावा सादर केलेला नाही . 
म्हणून सदरचे प्रकरण त्याच दिवशी निर्णयासाठी राखून ठेवण्यात आले. 
खालील प्रमाणे नमूद उमेदवारावर कार्यवाही करण्यात आली . 


मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र दि . ११ -०१ -२०१७ अन्वये 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर केलेला 
होता . त्यानुसार मतदान दि . १६- ०२ - २०१७ मतमोजणी दि . २३-०२ 
२०१७ रोजी झली असून सदर निवडणूकीत निवडून आल्याचा निकाल 
दि . २८ -०२- २०१७ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे . 


अक्र - लढवलेली निवडणूक - मुदतीत निवडणूक - 


शेरा 


तहसीलदार अहमदपूर यांनी संदर्भीय पत्रान्वये खालील यादीमध्ये 
नमूद उमेदवारांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक 
फेब्रुवारी, २०१७ लढविलेली असून त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाने 
विहीत रितीने व विहीत मुदतीत निवडणूक खर्चाचा हिशोब दाखल केले 
नसल्याचा अहवाल सादर केला आहे . 


खर्च न सादर 


केलेले उमेदवार 


जवळ 


१ . जवळगा गट १९ सस्तापुरे विजयकुमार विठ्ठल 
२ . तळेगाव गण ३३ हासनाबादे अमोल बाबूराव 


त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, निवडणूकीत 
विहीत मुदतीत निवडणूक खर्च सादर केले नसलेल्या उमेदवारांना नोटीसा 
काढून त्यांचे म्हणने ऐकूण घेण्यासाठी दि . १२ सप्टेंबर , २०१७ रोजी 
सुनावणी घेण्यात आली. कांही उमेदवार हजर झले . कांही उमेदवारांना 
नोटीस तामील होवून सुध्दा ते हजर झले नाहीत . हजर असलेल्या 
उमेदवारांनी निवडणूकीचा खर्च मुदतीत सादर न केल्याचे मान्य केले. व 
जे उमेदवारांनी खर्च सादर केल्याचे सांगितले त्यांनी निवडणूकीचा खर्च 
विहीत मुदतीत सादर केले बाबत कोणताच पुरावा सादर केलेला नाही. 
म्हणून सदरचे प्रकरण त्याच दिवशी निर्णयासाठी राखून ठेवण्यात आले 
खालील प्रमाणे नमूद उमेदवारावर कार्यवाही करण्यात आली . 


वरील प्रमाणे १ ते २ उमेदवारांनी जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती निवडणूकीत विहीत मुदतीत निवडणूकीचा खर्च सादर न केल्यामुळे 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे कलम 
१५- ब ( अ ,ब) व मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र दि . १० ऑगस्ट 
२०१५ नुसार प्रापत झलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी जी . श्रीकांत 
जिल्हाधिकारी , लातूर वरील अ. क्र . १ ते २ जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती निवडणूक लढविणारे उमेदवार यांना या आदेशाच्या दिनांकापसून 
पुढील पाच वर्षाकरीता अनर्ह ठरवित आहे . 

( जी .श्रीकांत ) 
जिल्हाधिकारी , लातूर 


अक्र - लढवलेली निवडणूक - मुदतीत निवडणूक - 


शेरा 


खर्च न सादर 


केलेले उमेदवार 


३५ 


१ . पंचायत समिती 


गुंडीले शंकुतलाबाई नागनाथ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


२ . - .. - 


मलशे केदारनाथ विश्वनाथ 


देशमुख परवीन निजाम 


१ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्र . रानिआ/ मनपा - २०१५ /प्र .क्र .०८ 
दिनांक २४ -०३ - २०१५ व १०- ०८ - २०१५ 


२ ) तहसीलदार अमहमदपूर यांचा अहवाल दिनांक ०४ .०८ .२०१७ 


वरील प्रमाणे १ ते ३ उमेदवारांनी जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती निवडणूकीत विहीत मुदतीत निवडणूकीचा खर्च सादर न केल्यामुळे 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे कलम 
१५-ब ( अ ,ब ) व मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र दि . १० ऑगस्ट 
२०१५ नुसार प्रापत झलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी जी . श्रीकांत 
जिल्हाधिकारी, लातूर वरील अ .क्र . १ ते ३ जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती निवडणूक लढविणारे उमेदवार यांना या आदेशाच्या दिनांकापसून 
पुढील पाच वर्षाकरीता अनर्ह ठरवित आहे . 


क्र .२०१७/ ग्रापंनि/ नि . खर्च/ अहमदपूर 


दि . २४ - १० - २०१७ 


आदेश 


( जी . श्रीकांत ) 
जिल्हाधिकारी, लातूर 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे 
कलम १५- ब ( अ-ब ) नुसार व मा . राज्य निवडणूक आयोगाच्या संदर्भीय 
पत्रान्वये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक लढविणा- या व्यक्तीने 
निवडणूकीचा निकाल जाहीर झल्यापासून ३० दिवसांच्या आत राज्य 
निवडणूक आयोग यांनी विहीत केलेल्या रितीने खर्चाचा हिशोब देण्यात 
कसूर करतील अशा व्यक्तीना अधिनियमातील तरतूदीनुसार ५ वर्षाकरिता 
अनर्ह ठरविण्याबाबत तरतूद केली आहे. 


२५८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर/ जानेवारी २८- ३ , २०१७/ २०१८ : पौष ७-१३ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 


३६ 


निर्वाचक गणामध्ये पंचायत समिती औसा चे सदस्य म्हणून वैद्यरित्या 
निवडणून आलेले आहेत . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
( जि .प.पं .स.निवडणूक ) 


निर्वाचक 


गणाचा क्र . 


अ . क्र . संदर्भ क्र . १ व २ अन्वये | सदस्याचा पत्ता 

वैद्यरित्या निवडून 
आलेल्या 
सदस्यांचे नाव 


वाचा : १ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र मुंबई यांचे पत्र क्र . 

रानिआ /जिपपंस-२०१७/ प्र.क्र .५३/ का - ७,दि . ०७/ ११/ २०१७ . 
२) निवडणुक निर्णय अधिकारी - ९७,किल्लारी पं. स . गण पोट 
निवडणूक औसा यांचा अहवाल ., दि . १४/ १२/ २०१७. 


व नाव 


3 


०१ . श्रीमती कांबळे किरणबाई | पु. पो . किल्लारी | पंचायत समिती 
वाघंबर 

ता . औसा निर्वाचक गण-९७ 
जि . लातूर किल्लारी , 

ता . औसा . 


अधिसुचना 
क्र . २०१७/जिपपंस/निवडणूक / कावि- ४३५ . - महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे कलम ५७ पोट कलम (३ ) 
चा खंड ( अ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी जी . श्रीकांत , 
जिल्हाधिकारी लातूर याद्वारे असे जाहीर करतो की , संदर्भ क्र . १ च्या 
कार्यक्रमानूसार , ९७ - किल्लारी पंचायत समिती गण पोट निवडणुकी 
मध्ये खालील उमेदवार यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या पंचायत समिती 


जि . लातूर 


दिनांक : १६ / १२ /२०१७ 


( जी . श्रीकांत ) 
जिल्हाधिकारी , लातूर 


३७ 


०७.११.२०१७ नुसार मी ,जिल्हाधिकारी बीड असे जाहीर करतो की , बीड 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

जिल्हयातील अंबाजोगाई नगरपरिषदेच्या सदस्या सरवदे विजयमाला 
आदेश 

गौतम प्रभाग क्र . १० - जागा अ या मयत झाल्याने दिनांक १३.१२.२०१७ 
क्रमांक - जा .क्र . २०१७ /जिबी / डेस्क - १/ एमयुएन / कावि- महाराष्ट्र रोजी घेण्यात आलेल्या पोट निवडणूकीमध्ये खालील उमेदवार त्यांच्या 
नगरपरिषदा ,नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम नावासमोर नमुद केलेल्या प्रभागातील जागावर नगर परिषद सदस्य म्हणुन 
१९( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार व मा . राज्य निवडणुक निवडुन आलेले आहेत . 
आयोग महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र . रानिआ/ नप - २०१७/ प्र .क्र . १३ / का .६ दिनांक 

अंबाजोगाई नगरपरिषद 


प्रभाग क्र . व जागा क्रमांक 


शेरा ( जर राखीव असेल तर कोणासाठी ) 


अ.क्र . | पोट निवडणुकीत निवडून आलेल्या 

सदस्याचे नाव 


। १ । 


सरवदे ज्योती धम्मपाल 


१० - अ 


अनुसूचित जाती स्त्रियासाठी 


जिल्हाधिकारी बीड 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकाना प्रसिध्द झाल्या आहेत . 


बुधवार दिनांक २७ डिसेंबर २०१७ : पौष ६, शके १९३९ 


३८ 


विहित रितीने खर्चाचेहिशोब सादर न केल्यास त्यांना निरर्ह केलेबाबतचे 
आदेश निर्गमित केले आहेत . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . २०१७/ साशा/जिपपंस/ कावी -२४०. - ज्याअर्थि महाराष्ट्र 
पंचायत समित्या (निर्वाचन गण व निवडणूक घेणे ) नियम , १९६१ मधील 
कलम १५ ब अन्वये खालील परिशिष्टात नमुद केलेल्या परभणी जिल्ह्यातील 
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी 


त्याअर्थि मी . पी . शिव शंकर जिल्हाधिकारी , परभणी मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक लढविणाऱ्या 
उमेदवारांनी विहित रितीने खर्चाचा हिशोब सादर न केल्यास त्यांना निरर्ह 
ठरविलेल्या उमेदवारांची नावे खालील परिशिष्टात नमुद केल्याप्रमाणे 
परभणी जिल्ह्यातील पंचायत समिती निर्वाचक गण निहाय निरर्ह ठरविलेली 
उमेदवारांची यादी त्यांचे पत्यासह महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २८- ३ , २०१७/ २०१८ : पौष ७ - १३ , शके १९३९ 


२५८९ 


परिशिष्ट 


जिल्हा परभणी, पंचायत समिती (निर्वाचक गण ) 


२२ 


आर्वी 


अ . क्र . तालुका विभाग निर्वाचन गण|निर्वाचन गण | 

उमेदवारांची नावे 

आदेशाचा क्रमांक व निरर्हतेचा 
क्रमांक क्रमांक | नाव 

दिनांक 

कालावधी 
१ | 
परभणी | साडेगाव घोडके सुमती संजय | जा .क्र . २०१७/ जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी- दि . २०/ ०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
२८ आर्वी कदम ज्ञानोबा प्रभाकर जा .क्र . २०१७/जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासन 

कावी - दि . २० / ०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
| मोरे आसाराम रामभाउ 

जा .क्र . २०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 
कावी- दि . २० / ०७/ २०१७. 

पाच वर्षा पर्यंत 
२८ आर्वी | मोरे राजेंद्र विजयकुमार जा .क्र . २०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासन 

कावी- दि .२० / ०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 
२९ जांब राउत कलावती कोंडीबा | जा .क्र . २०१७/ जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी- दि . २० / ०७/ २०१७. 

पाच वर्षा पर्यंत 
३० | उमरी लोकरे छगन सटवाजी जा .क्र . २०१७ /जिपपंस/ निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासन 

कावी - दि .२० /०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 
३१ पिंगळी दामोधर अश्विनी गजानन | जा .क्र .२०१७ /जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० /०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
| आसोला भराडे सुरेखा मुंजाजी जा . क्र .२०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि .२० /०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
३५ लोहगाव | देशमुख रुपाली अर्जुनराव जा .क्र .२०१७/जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी- दि . २० / ०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
30 | पोखर्णी | जोरवर कविताबाई नरहरी जा . क्र . २०१७/ जिपपस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासन 

कावी - दि . २० / ०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
| पोखर्णी पिसाळ काशीबाई सुखदेव जा .क्र . २०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० /०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यत 
ब्रम्हपुरी जाधव मारोती रघुनाथ 

जा .क्र . २०१७ /जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासन 

कावी - दि .२० /०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
नेमाने गोविंद मोकिन्दा जा .क्र . २०१७/जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 
कावी - दि . २० /०७/ २०१७. 

पाच वर्षा पर्यंत 
| दैठणा | सुर्यवंशी पांडुरंग रामचंद्र 

| जा .क्र . २०१७/ जिपपंस /निवडणूक/ आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० / ०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
गंगाखेड १०१ ईसाद | विष्णु भागुराम कानडे जा .क्र .२०१७/जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० / ०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
१०२ माखणी | शिसोदे शुभांगी प्रतापराव | जा . क्र . २०१७/जिपपस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासन 

कावी- दि . २० / ०७/ २०१७ . 

पाच वर्षा पर्यंत 


दैठणा 


२५९० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर/ जानेवारी २८-३ , २०१७/ २०१८ : पौष ७-१३ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 


अ . क्र . तालुका विभाग निर्वाचन गण| निर्वाचन गण 

उमेदवारांची नावे 
क्रमांक क्रमांक नाव 


आदेशाचा क्रमांक व 
दिनांक 


निरर्हतेचा 
कालावधी 


१७ 


गंगाखेड । 


१०३ 


१०४ 


मानवत 


४३ 


जिंतुर 


। 


१३ 


२१ । 


पालम 


८७ 


| रावराजूर 


८८ 


२४ 


९० 


९१ 


गुंजेगाव चव्हाण कमल रामराव जा .क्र . २०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि .२० / ०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 
खंडाळी मुंढे मनिषा करण जा . क्र .२०१७/जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० /०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 
ताडबोरगाव काकडे ज्ञानेश्वर प्रल्हादराव जा .क्र . २०१७/ जिपपंस /निवडणूक/ आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी- दि .२० / ०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 
चारठाणा दवंडे अर्चना अशोक जा .क्र . २०१७/जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी- दि . २० / ०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 
रावराजूर मोतीराम उत्तमराव शिंदे जा .क्र .२०१७/जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि .२० / ०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 
रामराव किशनराव शिंदे जा .क्र .२०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० / ०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 
| फरकंडा जोंधळे विमलबाई सुभाष जा . क्र . २०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि .२० /०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
पेठशिवणी सुनिता दत्तराव करंजे जा .क्र .२०१७/जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी- दि . २० / ०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 
पेठपिंपळगाव | आव्हाड लक्ष्मीबाई नागोराव जा .क्र . २०१७/जिपपंस / निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि .२० / ०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
पेठपिंपळगाव | धुळगुंडेल लक्ष्मीबाई सुभाष| जा . क्र . २०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी- दि . २० / ०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
चाटोरी माणिक बळीराम किरडे । | जा .क्र .२०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी- दि .२०/ ०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 
आजमाबाद करवर पवन पांडुरंग जा . क्र . २०१७/ जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० /०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
| आजमाबाद स्वामी विश्वजीत गुरुनाथ जा .क्र . २०१७/जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० / ०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
बनवस गुणाबाई शिवाजी राठोड | जा .क्र . २०१७/जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि .२० /०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 
बनवस अंजना बिरु सुरनर जा .क्र .२०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि .२० /०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
बनवस सुरनर शोभा दोपट जा . क्र .२०१७/जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० / ०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
| तांदुळवाडी आलुरे बाबु मारोती 

जा .क्र .२०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० /०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 
तांदुळवाडी भिमराव विश्वनाथ जोंधळे | जा .क्र .२०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० /०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 
फरकंडा गायकवाड उज्वला विक्रम | जा . क्र . २०१७/ जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी- दि .२० / ०७/ २०१७ . | पाच वर्षा पर्यंत 
| पेठशिवणी करडे सुरेखा बालाजी । जा .क्र . २०१७/जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी- दि . २० / ०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 
| बनवस मुरकर वनिता एकनाथ जा .क्र .२०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २०/ ०७/२०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
तांदुळवाडी शशिकांत मारोती वाघमारे | जा .क्र . २०१७/जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी- दि . २० / ०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 


९२ 


९२ 


९३ 


२४ 


३५ 


८ 


३८ 


९४ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर/ जानेवारी २८-३ , २०१७/ २०१८ : पौष ७- १३, शके १९३९ 


२५९१ 


अ. क्र . तालुका विभाग निर्वाचन गण| निर्वाचन गण | 

उमेदवारांची नावे 
क्रमांक क्रमांक नाव 


आदेशाचा क्रमांक व 
दिनांक 


निरर्हतेचा 
कालावधी 


३९ 


। 


पा 


पालम 


४० 


सेलु 


राम 


९१ । चाटोरी निळे सविता रामचंद्र | जा .क्र . २०१७/जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० /०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 
फरकंडा पवार गयाबाई शिवाजी जा .क्र . २०१७/जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० / ०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 
चिकलठाणा गाडेकर विजया गंगाधर जा .क्र .२०१७/जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी- दि .२० / ०७/ २०१७. | पाच वर्षा पर्यंत 
५१ | वालुर 
। वाघमोडे सारजा शेषेराव जा .क्र . २०१७/जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० /०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 
५२ मोरेगांव काळे विठ्ठलराव पुंजाराम जा .क्र .२०१७/जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी- दि .२० / ०७ / २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
५३ ।| कुपटा कटारे दत्तराव उत्तमराव जा .क्र .२०१७ /जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी- दि .२० / ०७ / २०१७. पाच वर्षा पर्यत 
५३ ।| कुपटा लगड जयराम भानुदास जा .क्र .२०१७/जिपपंस /निवडणूक / | आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी- दि . २० / ०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
५४ सोन्ना गायकवाड अर्चना दिनरकर जा . क्र . २०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी- दि .२० / ०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
रवळगाव मगर शत्रुघन आश्रोबा जा .क्र .२०१७/जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० /०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 
६९ | शेळगाव मुंढे सिमा श्रिराम जा .क्र . २०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी- दि .२०/ ०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
७० ।| शिर्शि चव्हाण दत्तराव धोंडिबा जा .क्र . २०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० /०७/ २०१७. | पाच वर्षा पर्यत 
| शिशि पवार अंकुश हिरामन जा .क्र .२०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी- दि . २० /०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
७० | शिर्शि सातपुते विश्वनाथ रामभाऊ जा . क्र . २०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी- दि .२० /०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
७१ नरवाडी जोगदंड ललिता जा .क्र .२०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 
विनायकराव 

कावी - दि . २० / ०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यत 
७४ | डिघोळ ( ई) कांबळे बायनाबाई सखाराम जा .क्र .२०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि .२० / ०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 


४७ 


४८ 


सोनपेठ 


(90 


दिनांक : 1 / २०१७ 
ठिकाण : परभणी 


( पी . शिव शंकर ) 
जिल्हाधिकारी परभणी 


२५९२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर/ जानेवारी २८-३ , २०१७/ २०१८ : पौष ७- १३ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 


३९ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


प्राधिकृत प्रकाशन 


त्याअर्थि मी . पी . शिव. शंकर जिल्हाधिकारी , परभणी मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक 
लढविणाऱ्या उमेदवारांनी विहित रितीने खर्चाचा हिशोब सादर न केल्यास 
त्यांना निरर्ह ठरविलेल्या उमेदवारांची नावे खालील परिशिष्टात नमुद 
केल्याप्रमाणे परभणी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद मतदार विभाग गटनिहार 
निरर्ह ठरविलेली उमेदवारांची यादी त्यांचे पत्यासह महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


क्र . २०१७ / साशा/जिपपंस / कावी- २४० . - ज्याअर्थि महाराष्ट्र 
पंचायत समित्या (निर्वाचन गण व निवडणूक घेणे ) नियम , १९६१ मधील 
कलम १५ ब अन्वये खालील परिशिष्टात नमुद केलेल्या परभणी जिल्ह्यातील 
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी 
विहित रितीने खर्चाचेहिशोब सादर न केल्यास त्यांना निरर्ह केलेबाबतचे 
आदेश निर्गमित केले आहेत . 


परिशिष्ट 


परभणी जिल्हा , जिल्हा परिषद मतदार विभाग 


१ | 


अ . क्र . तालुका विभाग निवडणुक | निर्वाचन गण | 

| उमेदवारांची नावे 

आदेशाचा क्रमांक व निरर्हतेचा 
क्रमांक | विभाग क्र . | नाव 

दिनांक 

कालावधी 

७ 
परभणी । ११ झरी विभूते कैलास गंगाराम जा .क्र .२०१७/जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

| कावी - दि . २०/ ०७/२०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
११ झरी सोनकांबळे जनार्दन तानाजीजा .क्र .२०१७/जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी- दि . २० / ०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
१४ पेडगाव | नंद पार्वतीबाई काशीनाथ | जा .क्र . २०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० / ०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 
१५ जांब | पौळ सुधाकर दत्तराव जा .क्र . २०१७ /जिपपंस/ निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी- दि . २० / ०७/ २०१७. | पाच वर्षा पर्यंत 
१७ | सिंगनापुर जाधव कौसाबाई लक्ष्मण जा .क्र .२०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० / ०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 
१९ | पोखर्णी करकडे भारत नामदेव जा .क्र . २०१७ /जिपपंस/निवडणूक / | आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० / ०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
जिंतुर ८ बोरी मोगल रोहिदास देविदास || जा .क्र .२०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० / ०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 
१० कौसडी | गबाळे मंजुळार्बा जा .क्र . २०१७ /जिपपंस/ निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 
बालासाहेब 

| कावी- दि . २० / ०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
पालम ४५ | पेठशिवणी आसले राजीव शिवाजी जा .क्र .२०१७/जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी- दि . २० / ०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 
४५ | पेठशिवणी | दर्शनाड भानुदास नारायण जा . क्र . २०१७/जिपपंस/ निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० / ०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 
४५ | पेठशिवणी | नरवाडे पिराजी प्रभाकर जा .क्र .२०१७ /जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० / ०७/ २०१७ . | पाच वर्षा पर्यंत 
४५ पेठशिवणी | अप्पाराव भिमराव मोरताटे जा .क्र .२०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० / ०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 
४५ पेठशिवणी येवले भगवान किशनराव | जा .क्र .२०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी- दि . २० / ०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 
४५ | पेठशिवणी | लवटे जयश्री अशोक जा .क्र .२०१७/जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

| कावी- दि . २० /०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
४६ चाटोरी | जयश्री नागनाथ तुमडे जा .क्र .२०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० / ०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 
४६ चाटोरी गव्हाणे महानंदा जा .क्र .२०१७ /जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 
बालासाहेब 

| कावी- दि . २० /०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर/ जानेवारी २८-३, २०१७/ २०१८ : पौष ७- १३ , शके १९३९ 


२५९३ 


अ .क्र . तालुका विभाग निवडणुक | निर्वाचन गण . 

उमेदवारांची नावे 
क्रमांक 

| विभाग क्र . | नाव 


आदेशाचा क्रमांक व 
दिनांक 


निरर्हतेचा 
कालावधी 


१७ 


पालम 


४७ 


मानवत 


१२ 


। 


सेल 


बनवस राठोड सावित्री सिताराम | जा .क्र .२०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी- दि .२० / ०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 
रावराजुर वाघमारे सायली गणेश | जा .क्र .२०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० / ०७/ २०१७ . | पाच वर्षा पर्यंत 
| ताडबोरगाव अवचार रेखा अशोक जा .क्र .२०१७/जिपपंस/ निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी- दि .२० / ०७/ २०१७. . पाच वर्षा पर्यंत 
चिकलठाणा लोंढे अंकुश गमाजी जा .क्र . २०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० /०७/ २०१७. | पाच वर्षा पर्यंत 
चिकलठाणा वाव्हळे गोविंद आप्पाराव । जा .क्र .२०१७/जिपपंस/ निवडणूक / | आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० /०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
वालुरवाव्हळे श्रावण बाबूराव | जा .क्र . २०१७ /जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी- दि . २० / ०७/ २०१७ . | पाच वर्षा पर्यंत 
कुपटा पिसुरे सचिन कुंडलिक जा . क्र . २०१७/जिपपंस/निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी- दि .२० /०७/ २०१७. पाच वर्षा पर्यंत 
शेळगाव ढाकणे सीमा रामेश्वर जा .क्र .२०१७/जिपपंस /निवडणूक / आदेशाच्या तारखेपासून 

कावी - दि . २० / ०७/ २०१७ . पाच वर्षा पर्यंत 


२४ | सोनपेठ 


३५ 


दिनांक : । / २०१७ 
ठिकाण : परभणी 


( पी . शिव. शंकर ) 
जिल्हाधिकारी परभणी 


४० 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचे कडून 

आदेश 


क्रमांक - जा .क्र .२०१७/जिऔ/ डेस्क -१ / एमयुएन / कावि - महाराष्ट्र नगरपालिका , 
नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ५१ अ- 
१अ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार व मा . राज्य निवडणुक 
आयोग महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र . रानिआ/ नप -२०१७/प्र. क्र .१३ / का . ६ दिनांक 


७/ ११/ २०१७ नुसार मी नवल किशोर राम , जिल्हाधिकारी औरंगाबाद असे 
जाहीर करतो की , औरंगाबाद जिल्हयातील फुलंब्री नगर पंचायतीच्या 
दिनांक १३/ १२/ २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये 
नगरपंचायत निहाय खालील उमेदवार थेट नगराध्यक्ष म्हणून पाच वर्ष 
कालावधीकरिता निवडून आलेले आहेत . 


अ . क्र 


नगरपालिकेचे नांव 


निवडून आलेल्या नगराध्यक्षाचे नांव 


शेरा ( जर राखीव असले तर कोणासाठी ) 


फुलंब्री नगर पंचायत 


सिरसाठ सुहास त्र्यंबक 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


ठिकाण : औरंगाबाद 
दिनांक : २६/ १२/ २०१७ 


( नवल किशोर राम ) 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद 


२५९४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २८-३ , २०१७/ २०१८ : पौष ७-१३ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 


४१ 


जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचे कडून 
आदेश 

महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र . रानिआ / नप- २०१७/ प्र.क्र .१३/ का . ६ दिनांक ७/ ११ / 

२०१७ नुसार मी नवल किशोर राम , जिल्हाधिकारी औरंगाबाद असे 
क्रमांक - जा . क्र . २०१७/जिऔ/ डेस्क -१/ एमयुएन / कावि - महाराष्ट्र नगरपालिका , जाहीर करतो की , औरंगाबाद जिल्हयातील फुलंब्री नगर पंचायतीच्या 
नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १९( ९ ) दिनांक १३/ १२/ २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार व मा . राज्य निवडणुक आयोग नगरपंचायत निहाय खालील उमेदवार त्यांच्या नावासमोर नमुद केलेल्या 

प्रभागातील जागावर नगर पंचयात सदस्य म्हणुन पाच वर्षे कालावधी 
फुलंबी नगरपंचायत सदस्यपक्षवडुन आलले आहेत . 


अ . क्र 


निवडुन आलेल्या सदस्यांचे नांव 


प्रभाग क्र . 


शेरा ( जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी ) 
अनुसुचीत जातीसाठी ) अनुसुचीत जाती महिलांसाठी 
अनुसुचीत जमातीसाठी, अनुसुचीत जमाती स्त्रीयासाठी 
नागरीकांचा मागास प्रवर्ग, नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
महिलासाठी,सर्वसाधारण , सर्वसधारण ( महिला ) 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( स्त्री ) 
सर्वसाधारण 


०१ 


-| 


एकनाथ महादू ढोके 
जाधव व्दारका संतोष 


| 


पटेल मुदस्सीर अझगर 


०३ 


| 


गुंजाळ शामबाई किसन 


सर्वसाधरण ( स्त्री ) 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( स्त्री ) 


| 


०५ 


| 


मन्सुरी सुमैय्या अलिम 
अश्विनी वाल्मिक जाधव 


०६ 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


| 


प्रधान गयाबाई रूपचंद 


___ ०७ 


| 


०८ 


अनुसुचित जाती ( स्त्री ) 
सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


| 


मिसाळ इंदुबाई मधुकर 
अब्दुल रऊफ अब्दुल मजीद कुरैशी 
सय्यद जफरउद्दीन अफजलोद्दीन 
काथार मोहिनी संदिप 


१० . 


१० 


सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( स्त्री ) 


११ . 


११ 


१२. 


। 


१२ 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


वैशाली बाबासाहेब शिनगारे 
गणेश कृष्णा राऊत 
रत्ना वाळूबा सोनवणे 


सर्वसाधारण 


१४ . 


अनुसुचित जमाती ( स्त्री ) 


१५. 


अजय वामनराव शेरकर 


१५ 


सर्वसाधारण 


१६ . 


शेख अकबर जानू पटेल 


१६ 


सर्वसाधारण 


१७ . 


नागरे गजानन दत्तात्रय 


सर्वसाधारण 


ठिकाण : औरंगाबाद 
दिनांक : २६ / १२/ २०१७ 


( नवल किशोर राम ) 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


